महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.बांधका-१२२३/प्र.क्र.४०१/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००२३२. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२४. 


विषय :- भोईवाडा मध्यवर्ती कारागृह, मुंबई येथे प्रस्तावित स्थानबध्दता केंद्राच्या 
विद्युतीकरणाच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 
संदर्भ :- ९. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, (सुधारित 
शा.नि.क्र. fast २०१३/प्र.क्र. ३०/१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल 
२०१५), 


२. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४, 
अनुक्रमांक ०५ 

३. पोलीस सह APMC), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र 
.O.W.No.CP/ACS(H)/D-¢(8)Bldg.Br./SBK/Detention Centre/Gov- 
9219/2023, दि. 24/09/2023. 


शासन निर्णय. 


पोलीस सह आयुकक्‍्त(प्रशासन), पोलीस आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांनी भोईवाडा मध्यवर्ती कारागृह, 
मुंबई येथे प्रस्तावित स्थानबध्दता केंद्राच्या विद्युतीकरणाच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास प्रशासकीय मान्यता व 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत प्रस्ताव सादर केलाआहे. 


२. सदर अंदाजपत्रक विभागीय अभियंता, माहीम विद्युत विभाग यांनी तयार केले असून, उप अभियंता, 
दादर विद्युत उपविभाग, कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी 
व अधिक्षक अभियंता, मुंबई मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरीत केळे आहे. तसेच, मुख्य 
अभियंता(विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी त्यास तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, (सुधारित शा.नि.क्र. विअप्र 
२०१३/प्र.क्र. 30/93/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ २०१५), आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४, अनुक्रमांक ०५ मधील तरतूदींनुसार रु. २,००,०००/- (रुपये दोन 
लाख फक्त) पर्यंतच्या विद्युत विषयक कामांना प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार 
विभाग प्रमुखांना प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या बाबतीत वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले 
नाहीत तसेच अधिकार प्रदान काही अटींच्या अधीन केले असतील व त्या अटी किंवा त्यातील एखादी अट 
पूर्ण होत नसेल तर त्या बाबतीत प्रशासकीय किंवा वित्तीय मंजूरी वित्त विभागाच्या (संबंधित व्यय शाखेच्या) 
पूर्व संमतीशिवाय देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. 


४. त्या अनुसार, सदर प्रकरणी उपरोक्त प्रस्तावातील रूपये २९,९०,५९२/- (अक्षरी रूपये एकोणतीस 
लाख नव्वद हजार पाचशे ब्याण्णव फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास याद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बांधका-१२२३/प्र.क्र.४०१/पोल-७. 


टु. 


उक्त खर्च “बी-१, गृहविभाग, २०५५ पोलीस, १०८, राज्य मुख्यालय पोलीस, (०२) शहर पोलीस 


(०२) (०१) आस्थापना दत्तमत (२०५५००९७)२७-गौण बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून, त्यासाठी 
उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


द 


सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १५१/व्यय-७ दि. २८/१२/२०२३ रोजीच्या 


सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०११२१४४३२५१९२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 
१ 


AD 


Cc ww 


Cc 


4 


£53) 


9 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
¢) 
) 


vo 


१०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 

N A RAYA N B | RA DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459cd39fc 
5561071b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 1 3F1CDCFAB29FB961D4E 
A9A24411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 


Date: 2024.01.12 14:42:38 +05'30' 


(नारायणमाने) 
अवर सचिव, गृह विभाग 


पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

अपर पोलीस आयुक्त, मध्य प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, (विद्युत)सा.बां. प्रदेश, मुंबई [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 

कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत विभाग, सा.बां. मंडल, मुंबई [ “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती(पोल-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


